महिला व नवजात शिशु रुग्णालय, सोलापूर 

येथील इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व 
आराखड्यास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०७/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ०४ मार्च , २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-२०१६ /प्र.क्र.११३ / 
आरोग्य-३अ, दि. ०५.११.२०१६ 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष- 
३/टे.६/स्रीरुसोलापूर१००खाटासुधाप्रमा/9००६-०७/२१, दिनांक १६.०४.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन अनुक्रमांक १ येथील दि.०५.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, सोलापूर 


येथील १०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय व १०० खाटांचे Heal व नवजात शिशु रुग्णालय इमारत 


बांधकामास प्रत्येकी रु.२०३३.९० लक्ष एवढ्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व नकाशांना प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आळी होती. आता सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांनी उपरोक्त 


संदर्भाधीन अनुक्रमांक २) येथील दिनांक १६ एप्रिल, २०२१ च्या पत्रान्वये, १०० खाटांचे महिला व 


नवजात शिशु रुग्णालय या इमारतीच्या बांधकामाचे कामाच्या किंमतीमध्ये वाढ होत असल्यामुळे 


अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदर १०० 


खाटांच्या महिला व नवजात शिकु रुग्णालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाचे सुधारीत अंदाजपत्रक व 


आराखडे सहायक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम युनिट क्रमांक १, सोलापूर यांनी तयार केले असून 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर , अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


मंडळ, सोलापूर, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे , उपसंचालक, आरोग्य 


सेवा, पुणे मंडळ, पुणे तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर यांनी साक्षांकित केळे आहे. सदरहू 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०७/ आरोग्य-३अ 


अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयाचा उपरोक्त प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


महिला व नवजात शिशु रुग्णालय, सोलापूर येथील रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाच्या 


रु.३४,२५,२०,२६७/- ( रुपये चौतीस कोटी, पंचवीस लक्ष, वीस हजार, दोनशे सदुसष्ठ फक्त) इतक्या 


LPH खालीलप्रमाणे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अं.क्र | व्यापती तपशील मूळ प्रशासकीय सुधारीत अधिक्य रुपये | अधिक्य कारण अथवा 
मान्यता अंदाजित बदलाबाबत प्राधिकरण 
बाब किंमत (रुपये) | किंमत (रुपये) | किंमत (रुपये) संदर्भ 
Fa | २ 3 (=. — ५ द —— 
अ । स्थापत्य (विद्युत व पाणीपुरवठा सोडुन सर्व) 
१ । मुळ = | मुख्य इमारत १४०४०५७५० २१८१९९४९६ ७७७९३७४६ ।१.मूळ प्रशासकीय 
बाबी Sas मान्यता अंदाजपत्रक हे 
२ सरक्षक "भित २०००००० ३८०६३१९ १८०६३१९ दरसुची सन २०१२-१३ 
3 अंतर्गत कॉंक्रिट २०००००० ११४१२५८७ ९४१२५८७ ।वर आधारीत असुन, 
रस्ते तांत्रिक मान्यता 
8 गौण खनिज के | २७१७४२ २७१७४२ | अंदाजपत्रकातील दर हे 
सन २०१७-१८ दरसुचीचे 
षु बांधकाम साहित्य | १२५४१५० १२५४१५० । आहेत. तसेच निविदा 
तपासणी स्विकृती सन २०१९-२० 
६ ee के *| २८३८०१३१ २८३८०१३१ च्या दरांशी तुलना करुन 
करात आत ae 
एकुण अ (१) | १४४४०५७५० २६४०२४४२५ ११९६१८६७५१ | PTT आलेली आहे. 
२. मूळ प्रशासकीय 
७ | नवीन | ध्वजस्तंभ it on | २०३८६३ २०३८६३ मान्यता 
८ । बाबी । चौकीदार खोली शिंक ७४२६७१ ७७२६७१ । अंदाजपत्रकापेक्षा 
सावर प्रत्यक्षात इमारतीच्या 
९ त वा [| ७३८७४१ ७३८७४१ क्षेत्रफळात वाढ झालेली 
= असल्याने ३. मूळ 
१० शि १३९७४१४ 9390898 | cea || WRIT 
भूमिगत पाण्याची अंदाजपत्रकामध्ये 
टाकी इमारतीचे बांधकाम तळ 
एकुण आ (2) शिळ ३०८२६८९ ३०८२६८९ मजला - २ मजले अल्ली 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०७/ आरोग्य-३अ 


एकुण अ 


१४४४०६५७५० 


219900998 


१२२७०१३६४ 


प्रस्तावित आहे. तथापि 
मा. मंत्री, सार्वजनिक 
आरोग्य, यांच्या 
दि.२८/११/२०१७ 
रोजीच्या प्रकल्पाच्या 
सादरी करणावेळी मा. 
मंत्री महोदय यांनी सदर 
इमारतीची क्षमता १०० 
खाटांऐवजी २०० खाटांचे 
करण्याच्या सुचना 
आदेशा दिलेले 
असल्याने, सदर 
इमारतीचे आर.सी.सी 
संकल्पन (तळ 
मजला--४) असे करण्यात 
आलेले आहे. 


विद्युत 


१० 


मुळ 
बाबी 


विह्युतिकरण ५ 
टक्‍के (अंर्तगत) 


७०२०२८८ 


१९९५८५०००९ 


१२९३४७१२ 


विद्द्युतिकरण ६ 
टक्‍के (बाहय) 


८४२४३४५ 


(0४४२००० 


(-) ९८२३४५ 


एकुण ब (१) 


१५४४४६३३ 


२७३९७००० 


११९५८५२३६७ 


११ 


नवीन 
बाबी 


निरंक 


एकुण ब (२) 


एकुण ब 


१५४४४६३२३३ 


२७३९७००० 


११९५२३६७ 


पाणीपुरवठा 


१६ 


१७ 


मुळ 
बाबी 


पाणी पुरवठा व 
मलःनिसारण 


७०२०२८८ 


(-)७०२०२८८ 


फर्निचर 


२५००००० 


२५००००० 


जल पुनर्भरण 


७०२०२८८ 


(-) ७०२०२८८ 


अग्निशमन 
यंत्रणा 


१०००००० 


११०५६००० 


१००५६००० 


सौर ऊर्जा वपथ 
दिवे यंत्रणा 


१०००००० 


१३५०००० 


340000 


अस्तित्वातिल 
जुनी इमारत 


१४०४०५८ 


(-) १४०४०५८ 


४. मूळ प्रशासकीय 
मान्यता 
अंदाजपत्रकामध्ये हरित 
इमारत संकल्पनेचा 
समावेश नाही, 
शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे 
सदर इमारत हरित 
इमारत करीता नोंदणी 
ood! असुन, हरित 
इमारत संकल्पनेच्या 
कामांमुळे (संदर्भ 
परिशिष्ठ क्रो 
५. मूळ प्रशासकीय 
मान्यते मध्ये संरक्षक भिंत 
१४४.०० मीटर ग्रहित 
धरण्यात आलेली होती. 
प्रत्यक्षात उपमुख्य 
वास्तुशास्त्र यांच्या 
अद्ययावत 
आराखड्यानुसार 
इमारतीस शोभेळ अशी 
समोरील बाजूची संरक्षक 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०७/ आरोग्य-३अ 


पाडणे 
एकूण क (१) | १९९४४६३४ १४९०६००० । (-) ५०३८६३४ 
१८ । नवीन । निरंक | शिंगी, शिंक 
बाबी 
एकुण क(२) र्ड mee >>> 
एकुण क | १९९४४६३४ १४९०६००० (- ५०३८६३४ 
१९ आकस्मिक निधी ५६१६२३० २४६००४४ ३८४३८१४ 
४% 
२० भाववाढ १०% १७९७९५०२ २३६५०१०९ ५६७०६०७ 
एकुणड | २३५१५९५७३२ ३३११०१५३ ९५१४४२१ 
मुळ | अ(१ब(१-क | २०३३९०७४९ | ३३९४३७५७८ १३६०४६८२९ 
बाबी (१ 
नवीन | आ(२)*ब(२>क ---- ३०८२६८९ ३०८२६८९ 
बाबी (२) 


भिंत नव्याने करण्यात 
येत आहे. (संदर्भ 
परिशिष्ठ 3.4) 
६.मुळ प्रशासकिय 
मान्यता 
अंदाजपत्रकामध्ये 
अंतर्गत कॉक्रिट रस्ते 
१३०.०० मीटर लांबचे 
ग्रहित धरण्यात आलेली 
होते. तथापि अद्ययावत 
आराखड्यानुसार 
सदरची लांबी ६००.०० 
मीटर इतकी करणे 
आव्यक आहे. (संदर्भ 
परिशिष्ठ 3.4) 
७. सदरची इमारत 
अद्ययावत प्रकारची 
होणार असल्याने दोन 
रखवालदार खोली व 
इमारतींच्या देखभाल व 
दुरुस्तीसाठी सेवा केंद्र 
(बांधकाम विभागाचे) 
नव्याने प्रस्तावित 
करण्यात येत आहे. 
८. मूळ प्रशासकीय 
मान्यता 
अंदाजपत्रकामध्ये १२% 
सेवा कराचा समावेठा 
नाही. परंतु तांत्रिक 
मंजुरी अंदाजपत्रकामध्ये 
समाविष्ठ असल्याने 
(संदर्भ परिशिष्ठ क्र. ६) 
९. चाळू दर सूचितील 
फरकामुळे, विद्युत 
कामाच्या 
अंदाजपत्रकामध्ये वाढ 
होत असल्याने प्रकल्पाच 
किमंतीमध्ये वाढ होत 
आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०७/ आरोग्य-३अ 


| | एकुण | अःब-क | २०,३३,९०,७४९ | ३४,२५,२०,२६७ | १३,९१२९,५१८ | | 
अटीव शर्ती :- 
१) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 


4) 


&) 


(9) 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१२/प्र.क्र. 


१७७/तां.क.१, दि. Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६६०/इमारती-२, 


दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 


करण्यात याव्यात. 


सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 


निधी मधून करण्यात यावे. 


सदर महिला व नवजात RA रुग्णालय, सोलापूर येथील रुग्णालयाच्या इमारत 


बांधकामाच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास व्यय अग्रक्रम समितीने खालील 


अटींच्या अधीन राहून सहमती दर्शाविळी आहे. खालील अटींची पूर्तता करण्याची सर्वस्वी 


जबाबदारी उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे, जिल्हा sed चिकित्सक, सोलापूर व कार्यकारी 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर यांची राहील. 


अ) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, ७७७ तत्वे, वित्तीय 


मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे याची सर्वस्वी जबाबदारी विभागाची राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०७/ आरोग्य-३अ 


ब) सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 


क्षेत्रीय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची 


तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 


33 सदर बांधकामांवरील होणारा खर्च मुख्यलेखाशिर्ष “४२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 


आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य ), ११० -रुग्णालये व 


दवाखाने, (०१) (अ) - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-इमारती, (००) (०१- मोठी बांधकामे (४२१० 


००१४), ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून 


भागविण्यात यावा. 


8, सदर ar निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


६५/२०२१/इमा-२, दि.२०/०५/२०२१ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार, मा. उपमुख्यमंत्री महोदय 


यांच्या अध्यक्षतेखालील व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत 


समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने 


दि.२४.०२.२०२२ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३० 


/२०१३ /विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिळला, उपविभाग-पाच मधील 


अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०४१३३०४७३२१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०७/ आरोग्य-३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


र्‌. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTT! KENDRE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


DI 
HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D E E PA K N IVA RTTI 2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd76998906ed5012a776F 
be5072661d97c2c56c9, 
pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1FF33CD1AD8C6B 
9, 
K E N D R E serialNumber=C35 1F74FB3439ACA7 1466FCFBB2509C3310AE75, 
3E395A89FFA7C6E3887BOAADF, cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.03.04 16:25:58 +05'30" 


(दी. नि. केंद्रे 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / Sal व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 


नागपूर. 


. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


. संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 


. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 


. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर 


जिल्हा ated चिकित्सक, सोलापूर 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 


११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 


१२.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१४.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१५.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


